उद्योग अधिकारी (प्रशासन), गट-ब (वेतनस्तर 
एस-१५, रु.४१८००-१३२३००) या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः क्र.पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१०७/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.०७.०५.२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, 
दि.२०.०४.२०२३ 
३) उद्योग संचालनालयाचे पत्र: उसं/आस्था-१/.उ.आ(ता)/पदोन्नती/२०२३/ओअ-६७०, 
दि.२३.०५.२०२३ 
शासन आदेशा- 
उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिक्षक, गट-क संवर्गातील अधिका-यांच्या 
सेवाजेष्ठतेनुसार खालील ०६ अधिका-यांची उद्योग अधिकारी (प्रशासन), गट-ब (वेतनस्तर एस-१५, 
रु. ४१८००-१३२३००) या पदावर सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षाकरीता तात्पुरती पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. तसेच संबंधित अधिका-यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या पदावर त्यांची पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र ज्येष्ठता नाव पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्रमांक 
१. | 90 श्री.सं.बा.कनाके उद्योग संचालनालय (मुख्यालय), मुंबई 
२. | 99 श्री.सं.च.पाटील विभागीय कार्यालय, पुणे 
3: 93 श्री.मु.बा.सप्रे विभागीय कार्यालय, नाशिक 
४. १६ श्री.ना.के.गायकवाड | विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद 
प. १७ श्री.श.गो.गौड विभागीय कार्यालय, अमरावती 
ः १८ श्री.ग.दि.पारसकर । विभागीय कार्यालय, नागपूर 


२. वरील अधिकाऱ्यांना पुढील अटी व शतींच्या अधीन राहुन तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
१) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 


पृष्ठ १ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांक : पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१०७/उद्योग-३ 
rates aeRO THT पण्यागत फरणसिकापप्णिलवळााा्ाास्जया 
शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असून या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ व पदोन्नतीसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमीतपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही 
हक्‍क मिळणार नाही. 


३) सदर निवडसूचीतीळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात या विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

३. पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना विकास आयुक्‍त 
(उद्योग) यांनी विहीत मुदतीत कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
झाल्याचा अहवाल संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी उद्योग संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. 
तसेच त्यांनी अनाधिकृतपणे रजेवर जाऊ नये. पदस्थापना रद्द अथवा त्यात बदल करणेसाठी 
कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन सादर करु नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यास पात्र ठरतील, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, 2029 मधीळ २ (ड) येथील 
तरतुदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेश निघाल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रूजू होणे आवश्‍यक राहील सदर मुदतीत रुजू न झाल्यास 
संबंधित अधिकाऱ्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदीन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 
दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२७१६०८००४८१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7dd1791f8c7f2d8cbabbae6c3cl 1ac3d4fe93c 
24dacd585e2276, postalCode=400032, st=Maharash 


tr 


cab49daf36ff 
a, 


TU KA RA M C H AVA N serialNumber=A089DF063F 1FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE40048 
A4A7D39615BEE66D9E2053D, cn=SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


Date: 2023.10.27 16:49:25 +05'30' 


(ठाशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Aa क्रमांक : पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१०७ /उद्योग-३ 


. विकास आयुक्त (उद्योग) उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकोय भवन, मुंबई Yoo ०३२. 
. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),१/२,महाराष्ट्र ,मुंबई/नागपूर. 

. उद्योग सहसंचालक, मुख्यालय, मुंबई/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती/नागपूर/ठाणे 

. अधिदान व लेखाधिकारी अधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. सर्व संबंधित अधिकारी- (द्वारा उद्योग संचालनालय,मुंबई) 

. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


